उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या 


पदावर करार पध्दतीने नेमणूक करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-११२१/प्र.क्र.२१२/सेवा-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक:- ३० नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ :- १. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/रस्ते-८, 
दि.०९.०७.१९९६. 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/रस्ते-८, 
दि.२९.११.१९९६. 
3. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०/रस्ते-८, 
दि.२१.०४.१९९९. 
४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.८०(१/रस्ते-८, 
दि .0०९.०२.२०००., 
. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/१३, 
दि.१७.१२.२०१६. 


& 


es 


६. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन शुद्धीपत्रक क्र.संकीर्ण-२७१५/प्र.क्र.१००/ 
१३, दि.२१.०२.२०१८. 

७. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एईओ-१०२२/प्र.क्र.३७०/ 
का.१०, दि.२६.०७.२०२२. 

८. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र.संकीर्ण-१०१८/ 
प्र.क्र.३६/सेवा-१, दि.२०.०९.२०२२. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्यातील रस्ते, पूल, उड्डाणपूल व भुयारी मार्ग इत्यादि कामे परिणामकारकरित्या व 


गतिमानतेने करणे, राज्यात खाजगीकरणाच्या धोरणांची अंमळबजावणी करणे व त्यासाठी निधी 
उभारण्याकरिता सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०९.०७.१९९६ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असून, संचालक मंडळाची 
रचना निश्चित करण्यात आली आहे. 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२९.११.१९९६ च्या शासन निर्णयान्वये 
महामंडळाची उद्दिष्टये, रचना, उत्पनाची प्रमुख साधने व संचालक मंडळाच्या रचनेमध्ये सुधारणा 
करण्यात आली आहे. तद्नंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०९.०२.२००० च्या शासन 
निर्णयान्वये महामंडळाच्या संचालक मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आळी असून, त्यानुसार सचिव किंवा 
त्याहून वरिष्ठ दर्जाचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संवर्गातील 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११२१/प्र.क्र.२१२/सेवा-१ 


सचिव किंवा त्यावरील दर्जाचे अधिकारी (शासन सेवेतील किंवा सेवानिवृत्त) यांची महामंडळाचे उपाध्यक्ष 
व व्यवस्थापकीय संचाळक या पदावर नियुक्‍ती करण्याची तरतूद आहे. 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संदर्भाधिन दि.२०.०९.२०२२ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये, 
उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार पुढील areas श्री.राधेश्‍्याम मोपलवार, भा.प्र.से. (से.नि.) यांच्याकडे सोपविण्यात 
आला आहे. सदरहू अतिरिक्त कार्यभार संपुष्टात आणून तेथे पूर्ण वेळ अधिकाऱ्याची नियुक्‍ती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 
शासन निर्णय :- 

श्री. राधेश्‍्याम मोपलवार, सेवानिवृत्त (भा.प्र.से) यांच्याकडील उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार या शासन 
निर्णयान्वये संपुष्टात आणण्यात येत आहे. 
२. श्री. अनिलकुमार बळीराम गायकवाड, सेवानिवृत्त सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
यांची दि.०१.१२.२०२३ पासून उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळ मर्यादित, मुंबई या पदावर पुढील Baa करार पद्धतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
३. श्री. अनिलकुमार बळीराम गायकवाड, सेवानिवृत्त सचिव (बांधकामे) यांच्या सदर 
नियुक्‍तीबाबतच्या अटी व शार्ती, त्यांना देय असेळेळे वेतन व भत्ते (मासिक पारिश्रमिक) याबाबतची 
कार्यवाही महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, 
दि.१७.१२.२०१६ व शासन शुद्धीपत्रक, दि.२१.०२.२०१८ मधील तरतूदीनुसार शासन मान्यतेने करावी. 
४. सदर शासन आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३११३०१४३११०६२१८ असा आहे. हा 
शासन area डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANGADHAR MAHAJAN GAIKWAD 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 


WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0d38ef6405f5cae15731340f134ce56f50e939ba034b9 
M A H AJ A N 62c317c33ce102270d0, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5EEEAD19A0EF3D2434AFCCB36079E80E7EDES 
A45017EC3297470E90AE602404B, cn=GANGADHAR 
G A | KW A D MAHAJAN GAIKWAD 
Date: 2023.11.30 14:32:13 +05'30' 


(गंगाधर महाजन गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


०८-८७ A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-११२१/प्र.क्र.२१२/सेवा-१ 


on SG mM 


१०, 


११) 
१२. 
१३: 
१४. 
१६५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२२. 


मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 

श्री. राधेश्याम मोपलवार, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, 
मुंबई (अ.का.), 

श्री. अनिलकुमार बळीराम गायकवाड, सचिव (से.नि.), सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
रस्ते विकास महामंडळ, मुंबई, 

मा. मुख्य सचिवांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई, 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सेवा), यांचे स्वीय सहायक, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव (बांधकामे), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 

मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई, 

मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


